महाराष्ट्र शासन 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) 
राज्यातील खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करणे व कीटकनाडक चाचणी 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प 
सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात राबविण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीपीएस १११७/प्र.क्र.११६ /१७ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २० मार्च, २०१८ 


वाचा 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीपीएस १७/ प्र.क्र. ११६/ १७-अ, 
दि. ३१/०८/२०१७ 
१) कृषि आयुक्तालयाचे क्र. जा.क्र. कृउसं(प्र/गुनि-६/राकृवियो-२०१७/न.क्र. ७९/५१४/ २०१८, 
दि. २७/०२/२०१८ 
शासन निर्णय पूरकपत्र :- 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांच्या SAT क्र. २ येथील पत्रान्वये केलेल्या 


विनंतीस अनुसरुन उक्त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिषच्छेद २ (अ) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
तक्‍क्त्याऐवजी खालील तक्ता वाचावा. 


अ) खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे 


सदर प्रकल्पाचे भौतिक व आर्थीक लक्ष्य खालीलप्रमाणे राहील :- 


अ.क्र बाब भौतिक लक्ष | आर्थिक | सुधारित 
लक्ष (रुपये | तरतूद 
लाख) | (रु. लाख) 
शिवी गौण बांधकाम, वॉटर प्रुफिग, नुतनीकरण व | प्रयोगशाळा ५ | ४.०० ३.४२७ 
इलेक्ट्रीफिकेडान 
एनएबीएल नोंदणी शुल्क /प्रशिक्षण प्रयोगशाळा ५ | ७.०० ४.६३० 
विशेष सुट्टे APTN उपकरणांची क्षमतावृध्दी | प्रयोगशाळा ५ | ६४.०० ६६.९४३ 
करणे, गौण उपकरणे खरेदी करणे, प्रमाणित 
संदर्भीय रसायने, प्रायमर्स, edhe 
परफॉरमन्स, HSA, रेफरन्स बुक, 
एएमसी, सीएमसी आणि देखभाल इ. 
४ | प्रशासकोय खर्च १ टक्का प्रयोगशाळा ५ | १.०० | १.०० | 
५ | उपकरण खरेदी (आयुक्तालय स्तर) प्रयोगशाळा ५ | २४.०० २४.०० 
एकूण १००.०० १००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीपीएस १११७/प्र.क्र.११६ /१७ओ 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२०१४५७४४६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash R. Kadam 
Pp k h R DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
fa a S 7 e ou=Agriculture And Adf Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f 1 2def26aa74e1d37 


€67433a0ce27e6a2caf774b9795c6, cn=Prakash R. 
adam oh 


Date: 2018.03.20 15:05:16 +05'30' 


(प्रकाश रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 
२) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३) 
8) 
4) 
द) 
७) 
८) 
९) 


महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

सहसचिव ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कृषि संचालक /कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कृषि संचालक ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


१०) वित्त विभाग- (व्यय-१/अर्थसंकल्प -१३) 

११) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), 

१२) कक्ष अधिकारी (23), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष (RKVY), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


